ई-निविदा कार्यप्रणाळीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्र. मातंसं ०५४/३१/२०१६/३९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-००३२ ४०० 
दिनांक - ११ मे, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मातंसं/नस्ती २०१०/प्र.क्र.३४/३९ 

दि. ०६ ऑगस्ट,२०१० 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मातंसं/नस्ती- २०१२/प्र.क्र.२७३/३९, 
दि. १९ जानेवारी,२०१३ 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, मातंसं/नस्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९, 
दि. २६ नोव्हेंबर,२०१४ 

४) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ 

५) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, ARTA २०२१/ प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दि. ०७ मे, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


शासकीय कामे, साधन सामुग्रीची खरेदी इत्यादीमध्ये पारदर्शीपणा आणण्यासाठी शासकीय 
खरेदी कामे इत्यादी करिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन अनु.क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. तदनंतर निविदेबाबत किंमतीच्या मर्यादेबाबत 
संदर्भाधीन अनु.क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला होता. संदर्भाधीन अनु.क्र.४ 
व ५ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने खरेदीबाबत सुधारीत कार्यपध्दती 
विहित केली आहे. त्याअनुषंगाने ई-निविदा प्रक्रीयेबाबत पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने दि.०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या सुधारित कार्यपध्दती विहित केली 
आहे. तसेच आता संदर्भाधीन अनु.क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार खरेदीच्या नियमपुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र.३.२.३ मध्ये सुधारणा करुन दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची आर्थिक 
मर्यादा रु.३ लाखावरुन (रु.३,००,०००/-) रु.१० लाखापर्यंत (रु.१०,००,०००/-) सर्व कर अंतर्भूत 
करुन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने या विभागामार्फत ई-निविदा संदर्भात निर्गमित 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं 048/39 /२०१६/३९, 


करण्यात आलेले संदर्भाधीन अनु.क्र.१ ते ३ येथील आदेश अधिक्रमीत करण्यात येत आहेत. यापुढे 
ई-निविदा संबंधित कार्यवाहीसाठी उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने खरेदी संदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१११६४६३०७६११ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ranjit Kumar = 


(रणजित कुमार) 
संचालक ,महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य /प्रधान सचिव, 

३. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

६. मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव महाराष्ट्र शासन 

७. प्रधान सचिव/सचिव महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

८. प्रधान सचिव/सचिव महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन , मुंबई 

९. *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ FM, Aas, 

१०.*प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपिल शाख),मुंबई, 

११.*प्रबंधक, लोक आयुक्‍त/उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१३.महालेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१४.महालेखापाल 9/2 लेखा व परिक्षा महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

१९.सर्व मंत्रालयीन विभाग मंत्रालय,मुंबई व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग 
व कार्यालय प्रमुख, 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

२१.निवड नस्ती (का.३९) 
*पत्रांने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


